पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा 
योजना मृग बहार सन २०२३ साठी राज्य 
हिस्साची रू. ६,२७,०३,६३५/- इतकी 
रक्‍कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२३/प्र.क्र.२३६/१०-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २३ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा - 


१. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. फवियो-२०२१/प्र.क्र.८१/१०-अ, 
दि.१८ जून २०२१ 

२. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क.४०/अर्थ-३, दि.१२/०४/२०२३ 

३. झासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२३/प्र.क्र.२३६/१०-अे, दि.०६/११/२०२३ 

४. कृषि संचालक (वि.प्र, कृषि आयुक्तालय, पुणेपत्रजा.क्र.कृआ/मुसां/पुहआ 
फपिवियो/अ . AT /२०२३/४५० दि.०३.०१.२०२४ 


प्रस्तावना :- 
शेतकऱ्यांच्या फळ पिकांना हवामान धोक्या पासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे 
आर्थिक स्थैर्य आबाधीत राखण्याच्या दृष्टीने मदत व्हावी, त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने पुर्नरचित 
हवामान आधरित फळपिक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. विविध हवामान धोक्यांमुळे 
फळपिकाच्या उत्पादकतेवर विपरीत परीणाम होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामध्ये घट येते. 
पर्यायाने होतकऱ्यांना अपेक्षीत उत्पादन न मिळाल्याने आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते. या सर्व 
बाबींचा विचार करुन शेतकर्‍यांना फळपिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणुन 
पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना राज्यात सन २०२१-२२ , २०२२-२३ व २०२३- 
२४ या तीन वर्षामध्ये संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, चिकू, पेरू, लिंबू, सिताफळ व द्राक्ष (क) (मृग बहार) या 
८ फळपिकांसाठी २६ जिल्हयामध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरुन एचडीएफसी एर्गो जनरल 
इन्शुरन्स.कं.लि., रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स.कं.लि. व भारतीय कृषि विमा कंपनी लि. या विमा 
कंपन्यांमार्फत संदर्भ क्र. १ मधील शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत आहे. 
पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजनेत सन २०२३ मृग बहारासाठी भारतीय 
कृषि विमा कंपनीने मागणी केल्यानुसार राज्य हिस्सा अनुदान वितरीत करण्याची मागणी संदर्भ 
क्र.४ अन्वये सादर केली आहे. सबब, मृग बहार सन २०२३ मध्ये राज्य हिस्साची रु.६,२७,०३,६३५/- 
इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना मृग बहार सन २०२३ अंतर्गत 
संदर्भ क्र.४ अन्वये केलेली शिफारस विचारात घेता, राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानापोटी 
रु.६,२७,०३,६३५/- इतकी रक्कम योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार विमा कंपन्यांना 
खालीलप्रमाणे अदा करण्यासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनीस उपलब्ध करून देण्यास शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२३/प्र.क्र.२३६/१०-ओ, 


पीएमएफबीवाय पोर्टल पीएमएफबीवाय | विमा कंपनीच्या मागणी 
च वरील दि. ०२/०१/२०२४ | यापूर्वी वितरीत | पोर्टलनुसार | पत्रकानुसार प्रलंबीत | वितरीत करण्यात 
क्र | विमाकंपनीचे नाव | स्थित आकडेवारी नुसार | राज्य हिस्सा प्रलंबीत राज्य | राज्य हिस्सा अनुदान | येणारी राज्य हिस्सा 
* मंजुर राज्यहिस्सा अनुदान | were, | हिस्सा अनुदान 1114 रक्‍कम रू. 
ae रक्कम रु. 
| a | 2 3 FB 4 & 
भारतीय कृषि विमा २५४४८०२४ 
१ | क्यो ४२८०१५०७ १७३५३४८३ २५४४८०२४.१३ २५४४८०२४ 
fa एचडीएफसी अर्गो १२०८६५७०७ ८४५९६४१८ | २५१६१२८३ ३६२६९२८९.२६ ३६२६९२८९ 
2 | रिलायन्स जनरल ६८७३६०२२ ६७७४९७०० | ९८परेरेर ३२४६६९२.०० ९८६३२२ 
एकुण २३,२४,०३,२३६ १६,९६,९९,६०१ । ६,२७,०३,६३५ ६,४९,६४,००५ ६,२७,०३, ६३५ 


सदरची रक्‍कम मृग बहार हंगाम २०२३ करीता वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर इतर 
हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही. 


2. प्रस्तुत बाबीवर होणरा खर्च खाळील लेखाशिर्षाखाली सन 2023-28 करीता मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्र. डी -३ 

२४०१ - पीक संवर्धन 

११०, पीक विमा 


(००)(०७) हवामान आधारित फळपीक विमा योजना राज्य हिस्सा 

(२४०१ ९४०२) ३३-अर्थसहाय्य 
३. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा ), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सदर निधी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना आणि 
शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय/परिपत्रक नुसार खर्च करण्यात यावा. 
प. प्रस्तुत शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.३०/१४३१ दि.१८/०१/२०२४ व 


वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.२६/२०२४/व्यय१ दि.३०/०१/२०२४ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनूसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे . 

६. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२३१७१७४४३१०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NEETA EKNATH या! ada ममा मीत AND ADF 
SHINDE = 
(निता शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई - ३२ 
२. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२३/प्र.क्र.२३६/१०-ओे, 


३. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

७. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

१०.वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

११.सह सचिव (१०-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

१२.कक्ष अधिकारी (2- 3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१४.विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, स्टॉक एक्स्चेंज टॉवर्स, २० वा मजला, 
दलाल स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३. 

१५.विभागीय व्यवस्थापक, रिलायन्स जनरल इन्श्युरन्स कंपनी लि., वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, ५ वा 
मजला, चिंतामणी अव्हेन्यू, विरानी औद्योगिक वसाहत जवळ, गोरेगाव (इ), मुंबई - ४०००६३ 

१६.विभागीय व्यवस्थापक, एचडीएफसी Ul जनरल इन्शुरन्स क॑. लि. पहिला मजला, 
एचडीएफसी हाऊस, १६५-१६६ Sd रिक्लॅमेशन, एच.टी. पारेख मार्ग, चर्चगेट, मुंबई- 
४०००२० 


१७.निवडनस्ती (कार्यासन १०-ओ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


